दहडातवाद विरोधी पथक, कार्यालयातील विद्युत 
देयकांच्या थकीत रक्कमेस मंजूरी देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१२२३/प्र.क्र.०२/शिकाना/विजा-४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १७ जानेवारी , २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,दि.१७.०४.२०१५. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक,दहशतवाद विरोधी पथक,पमुंबई,जा.क्र.८९९,९२१,९१९,९२०व 
१४७५ /विपोमनि/दविप/म.राज्य/२०२३/दिनांक १३.०७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 
दहशतवाद विरोधी पथक,कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेली युनिट कार्यालयामधील सन २०१९ 
पासून प्रलंबित असलेली विद्युत देयके (नांदेड युनिट, पुणे युनिट, मुंबई कार्यालय व औरंगाबाद युनिट,) थकीत 
विद्युत देयकांची एकुण रक्‍कम रुपये १३,३१,९१७/- (तेरा लाख एकतीस हजार नऊशे सतरा रुपये )मंजूरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय:- 
दहशतवाद विरोधी पथक,कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेली युनिट कार्यालयामधील विद्युत 
देयकांच्या थकीत रक्‍कमेस रुपये १३,३१,९१७/- (तेरा लाख एकतीस हजार नऊडो सतरा रुपये) मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र | दहशतवाद विरोधी पथक दुरध्वनी देयके तसेच | दूरध्वनी देयके । बीडीएस 
कार्यालयाचे जा.क्र. ग्राहक क्रमांक व मिटर | रुपये वरील शिल्लक 
क्रमांक रक्‍कम. 
i . _  जा.क्र.८९९/पोमसं/दविप/म.राज्य | विद्युत देयक मिटर रु.४,३६,७२५/- | सन २०२३-२४ 
/२०२३/ दि.१३/०७/२०२३ ग्राहक क्रमांक च्या मंजूर 
(नागपाडा युनिट) १०२-०२८-२०७*५ अनुदानातून 
नस्ती क्र.एमआयएम-१२२३/ विद्युत मिटर क्र. भागविण्यात 
प्र.क्र.०२/विशा-४ (शिकाना) 2१७०२३८ येणार आहे. 
२ जा.क्र.९२१/पोमसं/दविप/म.राज्य | विद्युत देयक मिटर रु.४,१०,४१७/- | वरीलप्रमाणे 
/२०२३/ दि.१८/०७/२०२३ ग्राहक क्रमांक 
(काळाचौकी युनिट) ९१०-२२९-५०५*८ 
नस्ती क्र.एमआयएम-१२२३/ विद्युत मिटर क्र. 
प्र.क्र.०२/विशा-४ (शिकाना) 80४४२०० 
३. | जा.क्र.९१९/पोमसं/दविप/म.राज्य | विद्युत देयक मिटर रु.१,४२,१८७/- | वरीलप्रमाणे 
/२०२३/ दि.१८/०७/२०२३ (जुहू ग्राहक क्रमांक 
युनिट) नस्ती क्र.एमआयएम- १००७९८०४९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१२२३/प्र.क्र.०२/शिकाना/विशा-४ 


१२२३/प्र.क्र.०२/विशा-४ (repr | विद्युत मिटर क्र. 
८५७४०६१ 
४. ।जा.क्र.९२०/पोमसं/दविप/म.राज्य | विद्युत देयक मिटर रु.४२,३८७/- । वरीलप्रमाणे 
/२०२३/दि.१३/०७/२०२३ ग्राहक क्रमांक 
(सोलापूर युनिट) ३३०२४५७६३७०१ 
नस्तीक्र.एमआयएम-१२२३/ विद्युत मिटर क्र. 
प्र.क्र.०२/विशा-४ (शिकाना) 
०७६४११६६२६८ 
५. | जा.क्र.१४७५/विपोमनि/दविप/म. | विद्युत देयक मिटर रु.३,००,२०१/- | वरीलप्रमाणे 
राज्य/२०२३/ दि.१३/११/२०२३ | ग्राहक क्रमांक 
(काळाचौकी युनिट) ५६४-४५१-००२*३ 
नस्ती क्र.एमआयएम-१२२३/ विद्युत मिटर क्र. 
प्र.क्र.०२/विशा-४ (शिकाना) ११७५६६१ 
एकुण रुपये १३,३१,९१७/- (तेरा लाख 
एकतीस हजार Adal सतरा रुपये) 


२. राज्य शासनाच्या आस्थापनांना वीज शुल्क (Electeicity Duty) देय नसल्याने अशा आस्थापनांमधील वीज मीटरांच्या 

बाबतीत उक्त दाव्याच्या रकमेत वीज शुल्काचा Vardar आहे किंवा कसे याची पडताळणी करावी व असल्यास ते प्रदान 

करावयाच्या उक्त रक्कमेतून वगळण्यात यावे. 

३. उक्त दावा कोषागारात दाखल करण्यास विलंब झाल्याबद्दल जबाबदारी निश्चित करुन शासनास अनुपालन अहवाल 

सादर करावा. 

४. Sad खर्च हा “ गृह विभाग-मागणी क्र.बी-१, पोलीस, (००) (०५) दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) (अनिवार्य) 

०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क याखाली चालू वित्तीय वर्षात (२०२३-२०२४) उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 

भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, भाग-२ दिनांक १७.०४.२०१५ आणि वित्तीय 

अधिकार नियम पुस्तीका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग एक मधील अ.क्र.६, महाराष्ट्र वित्तीय नियम,१९५२ यामधील 

नियम-४० अन्वये प्रशासनिक विभागास असलेल्या पूर्ण प्रधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२४०११७११४८५२५८२९ असा आहे. हा aay डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


PRAVIN SAHEBRAO Stim 
DHIKALE ect 1. ली _ 
(प्र.ससा.ढिकले) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
२.पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१२२३/प्र.क्र.०२/शिकाना/विशा-४ 


३.विशेष पोलीस महानिरीक्षक,दहऱतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर 
५.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर 
६.अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई 

८.अवर सचिव (कार्यासन व्यय-७,अर्थ-११),वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२ 
९.कक्ष अधिकारी,कार्या.अर्थसं-१, गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१०.निवडनस्ती का.विशा-४,मंत्रालय,मुंबई (दोन प्रती) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


